चित्रपट, दूरदर्शन व मालिका क्षेत्रातील 
कामगारांच्या समस्यांबाबत अभ्यास करुन शासनास 
शिफारशी करण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.११३ (सुधारित)/कामगार-७अ. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय क्र :-संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.११३/काम-७ अ, दिनांक ७.३.२०१९. 
शासन निर्णय:- 


चित्रपट, दूरदर्शन व मालिका क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्या, त्यांना लागू होणारे कामगारविषयक व 
कल्याणकारी कायदे, त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा व त्यांची नोंदणी व अन्य 
समस्यांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन झासनास अहवाल सादर करण्यासाठी वरीलप्रमाणे “वाचा” येथील 
शासन निर्णय दिनांक ७.३.२०१९ अन्वये त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या शासन निर्णयान्वये 
त्रिपक्षीय समितीमध्ये व्यवस्थापन प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
व्यवस्थापन प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधींमध्ये काही नवीन प्रतिनिधी समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय दिनांक ७.३.२०१९ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या व्यवस्थापन 
प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधींमध्ये खाळीलप्रमाणे नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


व्यवस्थापन प्रतिनिधी :- 


. श्री.शरद शेलार, ऑल इंडिया फिल्म अँन्ड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर असोसिएठऱान मालाड (प.) मुंबई. 

. श्री.अजित प्रताप सिंग, ऑल इंडिया फिल्म अन्ड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर असोसिएडान मालाड (प. मुंबई. 
. श्री.राजेश शुक्ला, ऑल इंडिया फिल्म अँन्ड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर असोसिएडान मालाड (प. मुंबई. 

. श्री.अजित गुप्ता, ऑल इंडिया फिल्म अँन्ड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर असोसिएशन मालाड (प) मुंबई. 


०७८ ww A -O 


कामगार प्रतिनिधी :- 


श्री.बी.एन.तिवारी, फेडरेडान ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज, अंधेरी (प.), मुंबई. 
श्री.अशोक दुबे, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज, अंधेरी (प.) मुंबई. 
श्री.गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव, फेडरेडान ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज, अंधेरी (प.) मुंबई. 
श्री.राजेंद्र सिंग, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज, अंधेरी (प. मुंबई. 


Cc ww A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.११३ (सुधारित)/कामगार-७अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०९२११६४३३१२६१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Lo ०८. AV A ..0 


von SG OM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Arun Vasnt Shinde 
Date: 2019.09.21 16:36:45 +05'30' 
(अरुण व. शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 

कामगार आयुक्‍त,कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१, 
विकास आयुक्‍त, असंघटित कामगार, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१, 
समितीचे सर्व शासकीय व अशासकीय सदस्य (द्वारा कामगार आयुक्त), 

प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, 

उप सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, 

निवडनस्ती (कामगार-७ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


